राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे (SECC), (मंत्रालय नियंत्रण 
कक्ष) आधुनिकीकरण व बळकटिकरण करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक:-आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.९०(२)/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


संदर्भ:-१) दिनांक ३१.०७.२०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य कार्यकारी समितीच्या 


बैठकीचे इतिवृत्त. 
2) दिनांक १३.०८.२०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


3) कार्यकारी अभियंता, Saray sex विभाग (सा.बां.वि.) यांचे पत्र क्रमांक 
इडावि/प्रशा/द/१२८४६, दिनांक ०५.०९.२०२४ रोजीचे पत्र. 
४) महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), शासन निर्णय क्रमांक 
आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.९०(१/आव्यप्र-१ दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 
प्रस्तावना:- 


राज्य आपत्कालीन कार्य he (SECC) (मंत्रालय नियंत्रण कक्ष) हे राज्याचे मुख्य आपत्ती प्रतिसाद केंद्र 
आहे. सदर केंद्र xO या तत्वावर कार्यरत असून सदर आपत्कालीन कार्यकेंद्राव्दारे राज्यात घडणाऱ्या 
विविध आपत्तीबाबत जिल्ह्यांतील क्षेत्रीय स्तरावरून माहिती प्राप्त करून त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ 
प्रशासकीय अधिकारी, मा. मंत्री व मा. मुख्यमंत्री महोदय तसेच केंद्र शासनाच्या यंत्रणा यांना सादर करणे, 
प्रतिसाद दलांना आदेश/सूचना देणे, समन्वय ठेवणे, हवामान व आपत्तीबाबत इशारे प्रसारित करणे इत्यादी 
कार्य पार पाडली जातात. 
महाराष्ट्र राज्य हे बहुआपत्तीप्रवण राज्य असून गेल्या दशकात राज्यात नैसर्गिक व मानवनिर्मित 
आपत्तीमध्ये झालेली वाढ विचारात घेता, आपत्ती पूर्वसूचना प्रणालीचे महत्त वाढलेले आहे. आपत्ती प्रतिसाद व 
मदत कार्यात मंत्रालय नियंत्रण कक्षाची महत्त्वाची भूमिका असल्याने आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधी उपलब्ध 
आधुनिक तंत्रज्ञान व संपर्क यंत्रणा, आधुनिक बैठक व्यवस्था व रचना, बहुउपयोगी Video Wall, सर्वर रूम, 
आराम व्यवस्था, सर्व समावेशक कॉन्फरन्स रूम इत्यादी बाबी अंतर्भूत करून राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे 
(SEOC) (मंत्रालय नियंत्रण कक्ष) आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्याबाबतच्या रु.२०.०० कोटी इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास तांत्रिक मूल्यमापन समितीची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. सदर प्रस्तावास दिनांक ३१ 
जुले, २०२४ रोजीच्या आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य कार्यकारी समितीच्या (SEC) तसेच दिनांक 
१३.०८.२०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
राज्य कार्यकारी समिती तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या मान्यतेनुषंगाने राज्य 
आपत्कालीन कार्य hard (SEOC), (मंत्रालय नियंत्रण कक्ष आधुनिकीकरण व बळकटिकरण करण्यासाठी 
अत्याधुनिक यंत्र सामग्री खरेदी करणे व पुढील ३ वर्षासाठी देखभाल दुरुस्ती करणे इ. कामे Turnkey Basis 
तत्वानुसार बाह्य यंत्रणेमार्फत करण्यासाठी (System Integrator) Gayle क्रमांक ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागास अमंलबजावणी करणारा विभाग (implementing Department) 
म्हणून घोषित करण्यात आले असून रु.१९.०३ कोटी रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 


आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे (8€00), (मंत्रालय नियंत्रण Hay आधुनिकीकरण व बळकटिकरण 
करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करावयाच्या स्थापत्य विषयक कामाकाजासंबंधी संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये रु. ९७.०० लक्ष इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला असून सदर 
प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्य आपत्कालीन कार्य hard (SECC), (मंत्रालय नियंत्रण कक्ष) आधुनिकीकरण व बळकटिकरण 
करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करावयाच्या स्थापत्य विषयक कामाकाजासंबंधी संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या रु.९७.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


०२. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी- ६, प्रधानशीर्ष, राज्य आपत्ती (९१) (२२४५) प्रतिसाद 
निधीच्या मानकानुसार खर्च (०१) (९१) पूर्वतयारी व क्षमताबांधणी (२२४५ ४१८८) (वित्त आयोग) ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर), (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाली ज्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष खर्च पडणार आहे त्या आर्थिक 
वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३५० ९-व्यय/२०२४/दिनांक 
१६०.८ २०२४.अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरून, निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१००११९०५४३२५१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


HITENDRA 
YADAORAO DUFARE 


(हितेंद्र दुफारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. महासंचालक, माहिती व तंत्रज्ञान महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

११. संचाळक (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१२. सह सचिव (मंनिक), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. वित्तीय सल्लागार तथा सह सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१४. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 

१५. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ ATER. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (आव्यप्र-६), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवडनस्ती आव्यप्र-१. 


